१५ सप्टेंबर ते १५ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत 
मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३ तसेच मुख्यमंत्री 
सक्षम वॉर्ड स्पर्धा - २०२३. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : १५ सप्टेंबर, २०२३ 


शासन निर्णय : 


राज्यातील “ड” वर्ग महानगरपालिका त्याचप्रमाणे सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींमध्ये हाहर 


स्तरावर “मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३” व इतर महानगरपालिकांमध्ये वॉर्ड स्तरावर “मुख्यमंत्री 
सक्षम वॉर्ड स्पर्धा-२०२३” दिनांक १५ सप्टेंबर ते १५ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत आयोजित करण्यात 
येत आहे. 


2. 


सदर स्पर्धेतील महत्त्वाच्या बाबी खालील प्रमाणे आहेत- 


. मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३ दोन स्तरावर घेण्यात येईल. प्रथम विभाग स्तरावर 


वर्गनिहाय सर्वाधिक गुणवत्ता प्राप्त 3 शहरांची निवड करण्यात येऊन त्यांना विभागस्तरीय 
पारितोषिक देण्यात येईल. विभाग स्तरावर वर्गनिहाय सर्वोत्तम ठरणाऱ्या शहरांमधुन राज्य 
स्तरावर मुल्यांकन करुन वर्गनिहाय सर्वाधिक गुणवत्ता प्राप्त ३ शहरांची निवड करण्यात येऊन 
त्यांना राज्यस्तरीय पारितोषिक देण्यात येईल. 


. मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा-२०२३ राज्यस्तरावर घेण्यात येईल व त्यात राज्यस्तरावर मुल्यांकन 


करुन वर्गनिहाय सर्वाधिक गुणवत्ता प्राप्त ३ वॉर्डांची निवड करण्यात येऊन त्यांना राज्यस्तरीय 
पारितोषिक देण्यात येईल. 


. सर्व पात्र शहरांनी स्पर्धेत सहभागी होणे बंधनकारक राहील. 
| सदर स्पर्धा दिनांक १५ सप्टेंबर ते १५ डिसेंबर, 2023 या काळावधीत असेल. 
. मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धेचे निकष व गुण या शासन निर्णयाच्या विवरणपत्र-१ मध्ये नमूद केल्या 


नुसार राहतील. 


. सक्षम वॉर्ड स्पर्धेचे निकष व गुण शासन निर्णयाच्या विवरणपत्र-२ मध्ये नमूद केल्या नुसार 


राहतील. 


. सदर स्पर्धेकरीता होणारा खर्च नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा स्वनिधी, सीएसआर निधी व 


लोकवर्गणी या मधून भागविण्यात यावा. 


. खालील नमूद केल्याप्रमाणे वर्गनिहाय (Categorywise) पहिल्या 3 क्रमांकांना पुढील प्रमाणे 


बक्षिसे देण्यात येतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


“मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३” 
राज्यस्तरीय पारितोषिके 


; बक्षिसाची रक्‍कम (रूपये 
अ.क्र. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा वर्ग का gaa erie [Re क्रना 
पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक 
Be idan 


3 ko" at नगरपरिषद 


“मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - 2023” 
विभागस्तरीय पारितोषिके 


बक्षिसाची रक्‍कम (रूपये कोटीत) 

पहिला क्रमांक | दुसरा क्रमांक | तिसरा क्रमांक 

ही 
“मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा - २०२३” 


राज्यस्तरीय पारितोषिके 
नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा वर्ग बक्षिसाची रक्‍कम (रूपये कोटीत) 


पहिला क्रमांक | दुसरा Hale] तिसरा क्रमांक 


अ.क्र. | नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा वर्ग 


महानगरपालिकेतील वॉड ३.०० २.०० i | 00 
ड वर्ग महानगरपालिका वगळून) 
३. सदर “मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३” व “मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा-२०२३” स्पर्धेमध्ये 


चांगली कामगिरी केलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या शासन निर्णयानुसार मार्गदशक सूचना 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


विचारात घेऊन “मुख्यमंत्री सक्षम BEX स्पर्धा - २०२३”व “मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा-२०२३” च्या 
कालावधीत ठाहरांनी केलेल्या कामगिरीची छाननी करण्याकरीता विभागस्तर व राज्यस्तरावर खाळील 


प्रमाणे समिती स्थापन करण्यात येत आहे:- 


प्रादेशिक उपसंचाळक, नगर परिषद प्रशासन, विभागीय आयुक्‍त 
कार्यालय 


मुख्यमंत्री सक्षम शाहर स्पर्धा - २०२३ व मुख्यमंत्री सक्षम वार्ड स्पर्धा-२०२३ करीता राज्यस्तरीय 
मुल्यांकन समिती 


२ 
3 
tof 


राज्यातील मान्यताप्राप्त वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) सदस्य 


राज्यातील मान्यताप्राप्त कळाकार (आर्टिस्ट) सदस्य 


आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय सदस्य सचिव 


४. मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धेमध्ये शहरांच्या आयुक्‍त/मुख्याधिकारी यांनी परिशिष्ट १ मध्ये नमूद 
मुद्यांच्या अनुषंगाने प्रवेशिका त्यांच्या विभागातील विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील विभागस्तरीय 
छाननी समितीकडे दिनांक १५ नोव्हेंबर, २०२३ पुर्वी सादर करावी. 

५. सदर प्रवेशिका प्राप्त झाल्यानंतर विभागस्तरीय छाननी समितीने त्या प्रस्तावांची छाननी करुन 
प्रत्येक TERT भेट देऊन त्यांच्या विभागातील या शासन निर्णयात नमुद केल्यानुसार प्रत्येक वर्गनिहाय 
गुणांकन करुन सर्वाधिक गुणप्राप्त ३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची विभागस्तरीय पारितोषिकासाठी 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


निवड करावी. या निवड केलेल्या शहरांची शिफारस राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीच्या सदस्य 
सचिवांकडे १५ डिसेंबर, २०२३ पुर्वी पाठवावी. 

६. राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीने त्यांच्याकडे प्राप्त झालेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने प्रत्येक 
विभागातील प्रत्येक वर्गातील प्रथम शिफारस पात्र प्रत्येक हहरास भेट देऊन वर्गनिहाय गुणांकन करुन 
सर्वाधिक गुणप्राप्त ३ नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची राज्यस्तरिय पारितोषिकासाठी निवड करुन 
दिनांक १५ जानेवारी, २०२४ पुर्वी शासनास शिफारस करावी. 

७. सक्षम वार्ड स्पर्धेमध्ये हहरांच्या आयुक्‍त यांनी स्पर्धा कालावधीमध्ये त्या शहरातील वॉर्ड निहाय 
केलेल्या कामाचे परिशिष्ट २ मध्ये नमूद मुद्यांच्या अनुषंगाने गुणांकन करुन त्यांच्या हाहरातील सर्वोत्कृष्ट 
वॉर्डची शिफारस दिनांक १५ डिसेंबर, २०२३ पर्यंत राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीच्या सदस्य सचिवांकडे 
पाठवावी. त्यानंतर अशा प्राप्त झाळेल्या प्रस्तावावर राज्यस्तरीय मुल्यांकन समितीने शिफारस पात्र 
प्रत्येक शहरास भेट देऊन सर्वाधिक गुणप्राप्त ३ बक्षीस पात्र वॉर्डची राज्यस्तरीय पारितोषिकासाठी निवड 
करुन दिनांक १५ जानेवारी, २०२४ पुर्वी शासनास शिफारस करावी. 

८. “मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३” व “मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा-२०२३” साठी देण्यात 

येणाऱ्या बक्षिस निधीचा खर्च खालील नमूद लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ च्या मंजूर अनुदानातून 

करण्यात आलेल्या तरतुदीमधून (ठोक अनुदानातून) भागविण्यात यावा. 


महानगरपालिकांकरीता- 

१९१, स्थानिक संस्था, महानगरपालिका, नगरविकास प्राधिकरणे, शहर सुधार मंडळे, इत्यादींना 
WEA, (00) (००)(०२) महानगरपालिका (४२१७०५४१) क्षेत्रात मुलभूत सुखसोयीच्या 
विकासासाठी विशेष तरतूद (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर). 

नगरपरिषदा व नगरपंचायतींकरीता- 

मागणी क्र. एफ ५- १९२, नगर परिषदांना सहाय्य (००) (००) (०८) नगरपरिषदांना वैशिष्टपूर्ण 
कामांसाठी विशेष अनुदान (कार्यक्रम) ३१, सहायक अनुदाने (वेतनेतर) (४२१७०६०३). 

१०. सदर निधी आहरित करण्यासाठी आयुक्‍त तथा संचालक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, 
मुंबई यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०९१५१२४६२६३९२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
ANIRUDDHA V 
JEWLIKAR 
(अनिरूध्द व्यं जेवळीकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


३. मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

५. विभागीय आयुक्‍त (सवी 

६. आयुक्त, तथा संचाळक, नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय, बेलापूर, नवी मुंबई 
७. जिल्हाधिकारी (सवी 

८. आयुक्‍त, महानगरपालिका (सर्व) 

९. मुख्याधिकारी, नगरपरिषद/नगरपंचायती (सर्व) 

१०.उप सचिव, नगर विकास विभाग - 2, मंत्रालय (सवी 

११.निवडनस्ती, नवि-३४, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


शासन निर्णय, क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 
विवरणपत्र-१ 
मुख्यमंत्री सक्षम शहर स्पर्धा - २०२३ चे निकष व गुण 
स्पर्धेचे घटक/निकष 
अ. शहरातील मध्यवती चौक, प्रमुख रस्ते सुस्थितीत आणणे व सुशोभिकरण करणे 

ब. प्रमुख इमारती, प्रमुख वारसा स्थळे (हेरिटेज इमारती), तलाव, जलाडाये व विहिरी यांची 

देखभाल करणे. 

घरोघरी जाऊन १०० टक्के विलगीकृत कचरा संकलन करणे 

शहरातील प्रमुख रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कार्यवाही 

मालमत्ता कर संकलन, स्थावर जंगम मालमत्तेच्या विनियोगाचे व्यवस्थापन/ नगरपरिषदेचे 

आर्थिक नियोजन 


शहरातील पदपथांवरील तसेच इतर ठिकाणांवर Street Furniture 4 व Geel 
करणे (place making). 

१० | फेरीवाला विरहित क्षेत्र/फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करणे 
सार्वजनिक वाहन तळ - रिक्षा/टक्‍्सी स्टडची ठिकाणे निश्चित असणे व त्यांची व्यवस्थित निगा 
राखणे 
सार्वजनिक वाहतुक व्यवस्था - सुस्थितितील वाहने, वेळापत्रके, सुरक्षित व आच्छादित बस 
थांबे 


-O 


१७ | भुयारी गटारांवर म॑नहोल झाकणे सुस्थितीत असणे 


कंपोस्ट निर्मितीस हरित ब्रड प्राप्त असणे 
आरोग्य सुविधा - रुग्णालय सेवा, प्राथमिक आरोग्य सेवा उपलब्ध असण 


— 
५ | जेष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केद्र असणे 


A 


A] A] “_) | “_) | “_) -O ae) —O}| Oo] -O] -O ae) me) : 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४ 


शासन निर्णय, क्रमांकः स्वमअ-२०२२/प्र.क्र.१२६/नवि-३४, दिनांक १५ सप्टेंबर, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र-२ 
मुख्यमंत्री सक्षम वॉर्ड स्पर्धा -२०२३ चे निकष व गुण 
स्पर्धेचे घटक/निकष 
१ | वाड सौंदर्यीकरण करणे, चौक ण, शिल्पे/कारंजे उभारणी 
घरोघरी जाऊन १०० टक्के विलगीकृत कचरा संकलन करण 


सर्व रस्त्यांची सफाई, बाजार परिसरात लीटर बिन्स, कचरा कुंडी मुक्‍त AS 


| 
प्रमुख रस्त्यावरील अतिक्रमणांवर कार्यवाही 

| 
| 


ars मधील पदपथांवरील तसेच इतर ठिकाणांवर Street Furniture १ 
करणे (place making) 


९ | फेरीवाला विरहित क्षेत्र / फेरीवाला क्षेत्र निश्चित करणे 


सार्वजनिक वाहन तळ - रिक्षा / टॅक्सी स्टंडची ठिकाणे निश्चित असणे व त्यांची व्यवस्थित 
निगा राखणे 


4 


A 


4 
| 
4 


c c 
we eS 


c 
eS 


c 
eS 


१४ | तीर्थस्थळ / वारसास्थळाची जपणूक 


१५ | भुयारी गटारांवर HAST es झाकणे सुस्थितीत असण 


- स्थानिक उद्यानांची निगा - मुलांसाठी खेळण्याची साधने अ 
व ती सुस्थितीत राखलेली असणे 


c 
res 


-O 


A -O -O Oo न्न 


रस्त्यांची देखभाल व सुशोभिकरण, दिशा दर्शक फलक, लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाईट (पथ 
दिवे), सीसीटिव्ही व्यवस्था कार्यान्वित असणे 


१८ म वेस्ट वं ग अँण्ड बल्क वेस्ट जनरेटर प्रक्रिया करण 
निर्माण संकुलातील रेन वाटर STAT 


मध्ये नाविन्यपूर्ण संकल्पना राबविण 


c 
eS 


c c c 


पु 
दु 
पु 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


